RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष ५, अंक २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६ , शके १९ ४१ 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


[ पृष्ठे ३ 


: 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिका- यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


.. 


नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा यांचे कार्यालय 
रॉयल इन्शुरन्स इमारत , ५ वा मजला, १४ , जमशेटजी टाटा रोड , 

चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०, दिनांक १६ जुलै २०१ ९. 
वाचा.-( १) क्रमांक निशि / केरो / २०१९ / का . वि . ३७६ / सहा / जा . २७२, दिनांक १ जुलै २०१ ९. 

( २ ) शासन पत्र क्रमांक रॉकेल-२०१८ / प्र.क्र . १ / ना.पु . २७, दिनांक १४ मे २०१८ . 
( ३ ) राज्यस्तरीय समन्वयक , तेल उद्योग यांचा दिनांक १६ जुलै, २०१९, रोजी प्राप्त ई-मेल संदेश. 
( ४ ) दि केरोसीन ( रेस्ट्रीक्शन ऑन युज अॅण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ) ऑर्डर , १९९ ३. 


अधिसूचना 


क्रमांक निशि / केरो / २०१ ९ / का . वि . ४३४ / सहा/ जा . २९ ० . - शासनाने संदर्भ क्र . २ च्या पत्रान्वये नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक , नागरी 
पुरवठा, मुंबई यांनी राज्यस्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग यांच्याकडून सुधारित डेपो दर प्राप्त करून घेऊन त्याआधारे केरोसीनचे दर सुधारित करण्याची 
कार्यवाही करावी, असे आदेशित केले आहे. 

ज्याअर्थी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील एक्स डेपो दरामध्ये दिनांक १६ जुलै , २०१९ पासून सुधारणा केलेली असल्याचे राज्यस्तरीय 
समन्वयक , तेल उद्योग , मुंबई यांनी या कार्यालयास संदर्भ क्र . ३ च्या ई- मेल संदेशाद्वारे कळविले आहे ; 

त्या अनुषंगाने सुधारित एक्स - डेपो दराचा तक्ता सोबत पाठवून सदर सुधारित एक्स - डेपो दराच्या अनुषंगाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
वितरित करण्यात येणा- या केरोसीनचा सुधारित कमिशनसह घाऊक व किरकोळ विक्री दर निश्चित करून त्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक 


आहे ; 


. 


त्याअर्थी, वाचा क्र . ४ मध्ये नमूद आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उप नियंत्रक , शिधावाटप ( अंमल), मुंबई (मुंबई शहर व मुंबई 
उप नगर ), केरोसीनच्या घरगुती वापराचे घाऊक व किरकोळ विक्रीचे दर दिनांक १६ जुलै, २०१ ९ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात 
आणणेकरिता पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे : 


. 


भाग चार - क -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


अ . क्र . 


बाब 


सध्याचा दर 


सुधारित दर 
( रुपये प्रति कि . लि .) 


( रुपये प्रति कि . लि .) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२८३०२.०० 


२८५५२.०० 


१४१५.१० 


१४२७.६० 


ए . एक्स डेपो दर ( रुपये प्रति कि . लि .) 
बी . वस्तू व सेवा कर ( जी.एस.टी.) @ ५ % 
सी . घाऊक विक्रेत्यासाठी 

एकूण 

खरेदी किंमत ( ए + बी ) 
डी . 

(i ) घाऊक विक्रेत्याचे कमिशन 


२ ९ ७१७.१० 


२ ९९ ७ ९ .६० 


१३४१.८८ 


१३४१.८८ 


( ii ) तापमान बदलामुळे येणा- या घटीच्या व हाताळणूक तुटीच्या प्रतिपूर्तीसाठी 


९९ .०० 


९९ .०० 


असाधारण भत्ता . 


२८०.७ ९ 


२८०.७ ९ 


( iii ) ( A ) वाहतूक खर्च 

( B) डिझेल व्यतिरिक्त अनुषंगिक बाबींचा खर्च 
( C ) डिझेलवरील खर्चात झालेली वाढ 


७०.२० 


७०.२० 


५४.८२ 


५४.८२ 


एकूण वाहतूक खर्च( A + B + C ) 


४०५.८१ 


४०५.८१ 


(iv ) पथकर ( Toll Tax ) 


७०.०० 


७०.०० 


१.५५ 


८.६ ९ 


( v ) घाऊक वितरकांना पूर्णांकाचा लाभ 
( vi ) एकूण किंमत वाढ : [ डी (i) + डी (ii ) + डी (iii) + डी ( iv ) + डी ( v)] 
एकूण किंमत वाढीवर, वस्तू व सेवा कर ( जी.एस.टी.) @ ५ % 


१ ९ १८.२४ 


१ ९ २५.३८ 


+ 


इ . 


९५.९ १ 


९ ६.२७ 


~ 


[ डी ( vi ) च्या ५ % ]. 


एफ . एकूण [ सी + डी ( vi) + इ] घाऊक विक्रीचा दर 


३१७३१.२५ 


३२००१.२५ 


एफ-१ किरकोळ विक्रेत्यासाठी खरेदीकिंमत 


३२००१.२५ ** 


३१७३१.२५ ** 
(किंमत रुपये 


(किंमत रुपये 


३०२२०.२४+ 


३०४७७.३८+ 


वस्तू व सेवा कर 


वस्तू व सेवा कर 


रुपये १५११.०१ ) 


रुपये १५२३.८७ ) 


जी . 


किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन ( तुटीच्या लाभांसह ) 


६७५.०० 


६७५.०० 


३३.७५ 


३३.७५ 


एच . किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन ( तुटीच्या लाभांसह ) वर टक्के वस्तू व सेवा 

कर ( जी.एस.टी.) ( जी च्या ५ टक्के ) 


आय . किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रति किलो लिटर ) 


३२४४०.००** 


३२७१०.००** 


(किंमत रुपये 


(किंमत रुपये 


३०८ ९ ५.२४ 


३११५२.३८ 


वस्तू व सेवा कर 


वस्तू व सेवा कर 


रुपये १५४४.७६ ) 


रुपये १५५७.६२ ) 


ने . 


किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रति लिटर ) 


३२.४४ 


३२.७१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१ ९/ श्रावण १०-१६, शके १९ ४१ 


३ 


शासन परिपत्रक क्रमांक अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक केईआर . १३७६ / ३७६९ / सतरा , दिनांक १७ डिसेंबर, १९ ७६ 
नुसार पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे . 

( मा . नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक , नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या मान्यतेने ), 


चंद्रकांत थोरात, 
उप नियंत्रक , शिधावाटप ( अंमल ), चर्चगेट , मुंबई. 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


